केंद्र शासनाच्या दि.६.६.२०२२ रोजीच्या 
मार्गदर्शक सूचनांतील Chapter-o4 नुसार 
Project Appraisal-cum-Convergence 
Committees (PACC) at State Level स्थापन 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.१०५/अर्थसंकल्प (विघयो), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १२ ऑक्टोबर, २०२२ 
संदर्भ : - 
१) केंद्र शासनाच्या PM-AJAY योजनेबाबत No.19098/84/2020-SCD-II(SCAtoSCSP), 
दि.६.६.२०२२ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना 
प्रस्तावना - 

Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
केंद्र शासनाने दि.६.६.२०२२ अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या सूचनांमधील प्रकरण-०५ मध्ये 
या योजनांसाठी शासन स्तरावर Project Appraisal-cum-Convergence Committees (PACC) स्थापन 
करणेबाबत नमूद असून त्याप्रमाणे समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय - 

केंद्र शासनाच्या दि ६.६.२०२२.रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांतील प्रकरण-०५ नुसार खालीलप्रमाणे 208०! 
Appraisal-cum-Convergence Committees (PACC) at State Level स्थापन करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


क्र सदस्य पदनाम 
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, अध्यक्ष 
मंत्रालय, मुंबई 
२ | सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
३ | सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
४ | सह सचिव / उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
५ | सह सचिव / उप सचिव, ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
६ | सह सचिव / उप सचिव, महिला व बालकल्याण विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
७ | सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
८ | सह सचिव / उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
९ | सह सचिव/ उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य सचिव 


२. PM-AJAY योजनेमध्ये १ अनुसूचित जातीसाठी विशेष केंद्रिय सहाय्य योजना (SCA to SCSP) (100% 
केंद्र पुरस्कृत), २) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (१००% केंद्र पुरस्कृत) व ३) बाबू जगजीवन छात्रावास योजना 
(१००%) या तीन योजना समाविष्ट आहेत. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी २०२२/प्र.क्र.१०५/अर्थसंकल्प (विघयो) 
३." केद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावरील 
Project Appraisal-cum-Convergence Committees (PACC) ची महत्त्वाची भूमिका बजावेल आणि वार्षिक 
कृती योजनेचे मूल्यमापन, सर्व स्तरांवर अभिसरणासह त्याचे निरीक्षण यासाठी जबाबदार असेल. परिच्छेद क्र.२ 
मध्ये नमूद योजनांसाठी या विभागांतर्गत संबंधित क्षेत्रीय कार्यालये मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद विहित पध्दतीने 
वार्षिक कृती आराखडा (Annual Action Plan) तयार करतील. सदर वार्षिक कृती आराखडा (Annual Action 
Plan) राज्यस्तरावर Project Appraisal-cum-Convergence Committees (PACC) समोर मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात येईल. 
8. Project Appraisal-cum-Convergence Committees (PACC) मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे परिच्छेद 
क्र.२ व ३ प्रमाणे सादर करण्यात आलेल्या वार्षिक कृती आराखडा (Annual Action Plan) ला मान्यता देईल. 
Project Appraisal-cum-Convergence Committees (PACC) ने मान्यता दिलेल्या वार्षिक कृती आराखडा 
(Annual Action Plan) केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी व निधी उपलब्धतेसाठी पाठविण्यात येईल. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१२१५२२०८१०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH RAMCHANDRA : 
DINGLE र 


( दि. रा. डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
२. सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष) यांचे स्वीय सहायक 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ 2, मुंबई / नागपूर 
. आयुक्‍त (समाजकल्याण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. सहसचिव / उपसचिव (अजाक/बांधकामे/अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सह सचिव / उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. सह सचिव / उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सह सचिव / उप सचिव, ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo, सह सचिव / उप सचिव, महिला व बालकल्याण विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सह सचिव / उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - (७ मंत्रालय, मुंबई 
१४. कक्ष अधिकारी (अजाक/बांधकामे), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, मुंबई 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, मुंबई 
१७. व्यवस्थापकीय संचालक, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, मुंबई 
१८. संचालक, खादी व ग्रामोद्योग विकास मंडळ, मुंबई 
१९. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


-O 
ay 


पृष्ठ २ पैकी २ 


